वाचा :- 


= 


AN 
~~ 


= 


ल 
ae 
ma 


mn 
~~ 


= 


Se 


& 


सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या 
साखर कारखान्यांस ऊस पुरविण्याऱ्या 
शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्‍कम अदा 
करण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्जावर व्याज 


अनुदान देण्याबाबत 
FY. २०१७-१८ (१.४. २०१८-१९). 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२२. 


भारत सरकार, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, नवी दिल्ली यांची अधिसूचना 
क्र.१(५/२०१५/एस.पी.-|, दि.२३.०६.२०१५ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६/३-स, 
दि.३०.०७.२०१५ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन Fg Ta विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.२२६आ/ 
३-स, दि.०५.०९.२०१५ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३८५/३-स, 
दि.०९.१२.२०१५ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. ससाका-२०१५/प्र.क्र.३४५/३-स, 
दि.२१.४.२०१६ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: ससाका-२०१७/प्र.क्र.६२/ 
३-स, दिनांक २५.०३.२०१७ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग HATH: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५०/ 
३-स, दिनांक २८.०२.२०१८ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५१/ 
३-स, दिनांक १४.०३.२०१८ 

शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: ससाका-२०१८/प्र.क्र.५३/ 
३-स, दिनांक ३१.०३.२०१८ 


qos निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक: ससाका-२०१८/ 


प्र.क्र.१३०/३-स, दिनांक २८.०५.२०१८ 


११) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 


प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ३१.०३.२०१९ 


१२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वदस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 


प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ०५.१०.२०२० 


१३)शासन निर्णय, सहकार, पणन व gale विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 


प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ०५.१०.२०२० 


१४) शासन शुध्दीपत्रक, सहकार, पणन व वदस्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 


प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक २१.१०.२०२० 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


१५ शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 
प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक १७.०३.२०२१ 

१६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व gel विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 
प्र.क्र.१३० भाग -२/३-स, दिनांक ३१.०३.२०२१ 

१७) साखर आयुक्‍त, पुणे यांचे पत्र क्र.साआ/कक्ष-४/अर्थ-६/सॉफ्ट लोन/व्या.अनु/ 
मागणी/२०२१, दि.०२.१२.२०२१ 

१८) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक : ससाका-२०१८/ 
प्र.क्र.१३०/३-स, दिनांक १६.१२.२०२१ 

१९) साखर आयुक्‍त, पुणे यांचे पत्र क्र.साआ/कक्ष-४/अर्थ-६/सॉफ्ट लोन/व्या.अनु/२८/ 
मागणी/२०२२, दि.११.०१.२०२२. 

20) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २८.१.२०२२. 

प्रस्तावना: 


सन २०१४-१५ च्या गाळप हंगामात कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना ऊसासाठी 


एफआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून, केंद्र शासनाने दि.२३.०६.२०१५ च्या 


अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली. सदर योजनेस अनुलक्षून गाळप हंगाम २०१४-१५ 


मधील एफ.आर.पी. प्रमाणे एकूण देय ऊस किंमतीच्या ५० टक्के रक्‍कम दि.३०.०६.२०१५ अखेर ज्या 


कारखान्यांनी अदा केलेली आहे व ज्या कारखान्यांनी हंगाम २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये गाळप 


घेतले आहे, Sa राज्यातील १४७ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने 


जाहीर केलेली योजना लागू करण्याबाबत दि. ३०.०७.२०१५ अन्वये शासन निर्णय निर्गमित 


करण्यात SSSA आहे. तद्नंतर फक्त सन २०१४-१५ मध्ये गाळप हंगाम घेतलेल्या २२ सहकारी व 


खाजगी साखर कारखान्यांसाठी राज्य झासनामार्फत व्याज अनुदानाबाबत दि. ०५.०९.२०१५ च्या 


शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आळा. सदर दोन्ही योजनांत न बसणाऱ्या ६ सहकारी व खाजगी 


साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन-व्याज अनुदान योजना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय 
दि. ०९.१२.२०१५ अन्वये घेण्यात आला. त्यानुसार संदर्भाधिन क्र.१२, १३ येथील दि.५.१०.२०२० 


च्या दोन स्वतंत्र शासन निर्णयान्वये व संदर्भाधिन क्र.१८ येथील दिनांक १६.१२.२०२१ च्या शासन 


निणर्यान्वये सन २०१७-१८ व सन २०१८-१९ मध्ये पात्र असलेल्या साखर कारखान्यांना अनुदान 


वितरित करण्यात आळे आहे. आता सॉफ्ट लोन योजनेत पात्र असलेल्या सहकारी साखर 
कारखान्यांचे 5.४. २०१७-१८ (५.४. २०१८-१९) चे प्रस्ताव साखर आयुक्त, पुणे यांचेकडून सादर 


करण्यात आले आहेत. त्यापैकी काही सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोनची रक्‍कम वितरीत 


करण्याची बाबत शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


१. सन २०१४-१५ मध्ये गाळप घेतलेल्या कारखान्यांना ऊस पुरविणाऱ्या SAHA एफआरपी 


ची रक्‍कम अदा करण्याकरीता मदत व्हावी म्हणून दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान 
पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


देण्याबाबत शासन निर्णय दि. ३०.०७.२०१५, दि०५.०९.२०१५ व दि. ०९.१२.२०१५ अन्वये पात्र 


झालेल्या ७३ सहकारी कारखान्यांना मा. उच्च न्यायालयाचे seat विचारात घेता 6.४. २०१७-१८ 


(५.४. २०१८-१९) मधील प्रपत्र - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम ₹ २४४५.२४ लाख (रुपये चोवीस 


कोटी पंचेचाळीस लाख चोवीस हजार फक्त) इतकी रक्‍कम सन २०२१-२२ मध्ये उपलब्ध असलेल्या 


तरतुदीमधून अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर रक्‍कम "मागणी क्रमांक-व्ही-२, २४२५ सहकार, १०८- इतर सहकारी संस्थांना 


सहाय्य, (०३) सहकारी साखर कारखाने, (०३) (०२) सहकारी साखर कारखान्यांना सहायक अनुदान 


(कार्यक्रम) (२४२५ ०९८९), ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावी. सदर खर्च सन २०२१-२२ साठी मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांना 


"आहरण व संवितरण अधिकारी" व संचालक (अर्थ), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे यांना 


"नियंत्रण अधिकारी" म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यानुसार लेखाधिकारी, साखर 


आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे यांनी त्या-त्या साखर कारखान्यांच्या बँकेला व्याज 


अनुदानाबाबत, निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील अटी व शार्तीच्या तसेच उक्त शासन 


निर्णयातील आदेशाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 


४. “आहरण व संवितरण अधिकारी" व "नियंत्रण अधिकारी" यांनी सदर तरतूद वितरीत 


करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या 


तसेच वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप-२०१२/प्र.क्र. ३०/२०१३/ विनियम भाग -2, दिनांक 


१७.०४.२०१५ व वित्त विभाग परिपत्रक, क्रमांक:अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १४.१०.२०२१ 


मधील अटी व शर्तीचे तसेच वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. सदरहू शासन निर्णय, वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, 


दिनांक २८.०१.२०२२ मधील तरतुदीनुसार व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २३१/ 


२०२२/ व्यय-२, दिनांक ३१.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२२०३३११९०६४०१८०२ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by PIMPALE PRASHANT RAMESH 


igitally 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -COOPERATION 
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 


fa29ab2a9a96d3a62a7a97531711flef9f3e78de039be6cabb4 
4929032069507, postalCode=400032, st=M. 


RAM ES H INumber=C9FCOE76E908 1 9F7F6D29D043A3E393D7982322683A0 
82D04EDA26B7264E4837, PIMPALE PRASHANT RAMESH 
Date: 2022.03.31 19:09:18 +05'30° 


( प्रशांत र. पिंपळे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (३ प्रती) 
२. प्रधान महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), मुंबई. 
३. प्रधान महालेखापाल-२, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा), नागपूर. 
. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
६. संचालक (प्रशासन), साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, पुणे. 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
८. लेखाधिकारी, साखर आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे (३प्रती) 
. सर्व प्रादेशिक सहसंचालक (साखर). 
१०. सर्व लेखापरीक्षक (साखर) 
११. वित्त विभाग (व्यय-२), कराधान-३ व अर्थसंकल्प-१२ (अर्थोपाय Ia, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कार्यासन १६-स/१७-स/२२-स/२५-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कक्ष अधिकारी, १६-स तथा वेब को-ऑडिंनेटर, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवडनस्ती (३-सो. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्रोद्योग विभाग 
क्रमांक : ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स, दिनांक ३१ मार्च, २०२२ सोबतचे 


प्रपत्र "अ" 
(आकडे रुपयांत) 
अ. जिल्हा सहकारी कारखान्याचे नाव पात्र व्याज वितरीत 
क्र. अनुदानाची |करावयाची रक्‍कम 
रक्‍कम 

a ae सहकार महषी भाऊसाहेब थोरात सहकारी साखर १३६४७००० ५१६५००० 
कारखाना लि.अमृतनगर, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 

२ Geax सहकारी साखर कारखाना लि. आदिनाथनगर, २७५५००० १०४३००० 
ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

३ कर्मवीर शांकरराव काळे सहकारी साखर कारखाना लि.मु. ७६३७००० २८९०००० 
गौतमनगर, पो. कोळपेवाडी, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 

४ सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना ६३९०००० २४१९००० 
लि.सहजानंद नगर, पो. शिंगणापूर, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 

4 सहकार महषी शांकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखाना ४८३१००० १८२८००० 
लि.सहजानंद नगर, पो. शिंगणापूर, 
ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर 

& अशोक सहकारी साखर कारखाना लि., अशोकनगर, ९३६३००० ३५४४००० 
ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 

७ प. St विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना ८२८०००० ३१३४००० 
लि., प्रवरानगर, ता. राहाता, जि. अहमदनगर 

८ प. St विठ्ठलराव विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना ६५७०००० २४८७००० 
लि.,प्रवरानगर, ता. राहाता, जि. अहमदनगर 

९ प. डॉ विखे पाटील सहकारी साखर कारखाना लि., गणेडा ५२८६००० २०००००० 
युनिट, ता. राहाता, जि. अहमदनगर (.[).8.।. Bank) 

णं कुकडी सहकारी साखर कारखाना लि., पिपळगाव, ७०५४००० २६७०००० 
ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 

११ gear सहकारी साखर कारखाना लि.आदिनाथनगर, १७५७००० ६६५००० 
ता.पाथर्डी, जि. अहमदनगर 

१२ ज्ञानेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. भेंडे, ता. नेवासा, १०१६९००० ३८४९००० 
जि. अहमदनगर 

१३ मुळा सहकारी साखर कारखाना लि. सोनई, ता. नेवासा, ११२४५००० ४२५७००० 
जि. अहमदनगर 

१४ अगस्ती सहकारी साखर कारखाना लि.अगस्तीनगर, २७९०००० १०५६००० 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर 

१५ स.म. शिवाजीराव नागवडे ससाका लि., श्रीगोंदा फॅक्टरी, ६८२५००० २५८३००० 
ता. श्रीगोंदा, जि. अहमदनगर 

१६ =| कादवा सहकारी साखर कारखाना लि. मातेरेवाडी, ४०४४००० १५३२००० 
ता. दिंडोरी, जि. नाशिक 

१७ शिंगी अंकुठाराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि. ७५८७००० २८७२००० 
युनिट-१, अंकुडानगर, ता. अंबड, जि. जालना 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


१८ अंकुठाराव टोपे समर्थ सहकारी साखर कारखाना लि. ४७००००० १७७९००० 
युनिट-२, सागर, तिर्थपुरी, ता. घनसांवगी, जि. जालना 

१९ श्री रामेश्वर ससाका लि., रावसाहेबनगर, सिपोरा बाजार, ११५२००० ४३७००० 
ता. भोकरदन, जि. जालना 

२० आदिवासी सहकारी साखर कारखाना लि., नवापूर, २१२७००० ८०५००० 
डोकारे, ता. नवापूर, जि. नंदूरबार 

२१ लोकनेते सुंदरराव सोळंके सहकारी साखर कारखाना लि. ८९०१००० ३३६९००० 
सुंदरनगर, ता. धारूर, जि. बीड 

२२ छत्रपती सहकारी साखर कारखाना लि., सोनाजीनगर, २१७८००० ८२४००० 
ता.माजलगाव, जि. बीड 

२३ रेणा सहकारी साखर कारखाना म. दिलीपनगर- निवाडा, ६१९६००० २३४५००० 
ता.रेणापूर, जि. बीड 

२४ मधुकर ससाका लि., जिवरामनगर, न्हावीमार्ग, ता. यावल, ७३४०००० २७७८००० 
जि.जळगांव 

२५ दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखाना लि., बिद्री १२४०८००० ४६९६००० 
(मौनिनगर), ता. कागल, जि. कोल्हापूर 

२६ शरद सहकारी साखर कारखाना लि., शामराव पाटील १२२४६००० ४६३५००० 
नगर, नरंदे, ता. हातकणंगले, जि.कोल्हापूर 

२७ जवाहर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. हुपरी- २८४२८००० १०७६०००० 
यलगुड, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर 

२८ श्री. छत्रपती शाहू सहकारी साखर कारखाना लि. कागल, १५०१६००० ५६८३००० 
ता. कागल, जि. कोल्हापूर 

२९ पद्मश्री डॉ. डी वाय पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. ७५२८००० २८५०००० 
ज्ञानशांतीनगर, ता. गगनबावडा, जि. कोल्हापूर 

३० श्री तात्यासाहेब कोरे वारणा ससाका लि., वारणानगर, ता. १३७८८००० ५२२०००० 
पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 

३१ श्री तात्यासाहेब HR वारणा ससाका लि., वारणानगर, ता. १५५८४००० ५८९९००० 
पन्हाळा, जि.कोल्हापूर 

३२ श्री छत्रपती राजाराम ससाका लि., कसबा बावडा, ७२२४००० २७३४००० 
ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 

३३ श्री भोगावती ससाका लि., परिते, ता. करवीर, जि.कोल्हापूर १११६९००० ४२२७००० 

३४ श्री दत्त शोतकरी ससाका लि.,शिरोळ,ता. शिरोळ, २२२४२००० ८४१८००० 
जि.कोल्हापूर 

३५ कुंभी कासारी waar लि., कुडित्रे, ता. करवीर, ११०३९००० ४१७८००० 
जि.कोल्हापूर 

३६ सदाशिवराव मंडलिक कागल तालुका ससाका लि., १०२६१००० ३८८४००० 
सदाशिवनगर, हमिदवाडा, ता. कागल, जि. कोल्हापूर 

३७ आजरा शोतकरी ससाका लि., गवसे,ता. आजरा, ४१८७००० १५८५००० 
जि.कोल्हापूर 

३८ क्रांतीअग्रणी डॉ. जी. डी. SS सहकारी साखर कारखाना १५१६०००० ५७३८००० 
लि.कुंडल, ता. पलुस, जि. सांगली 

३९ पद्मश्री क्रांतीवीर डॉ. नागनाथअण्णा नायकवडी हुतात्मा १४०३२००० ५३१२००० 
किसनवीर अहिर सहकारी साखर कारखाना लि. 
नागनाथअण्णानगर, वाळवे, ता.वाळवा, जि. सांगली 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


४० विश्वासराव नाईक सहकारी साखर कारखाना लि. ९१५२००० ३४६४००० 
यडवंतनगर- चिखली, ता. शिराळा, जि. सांगली 

४१ राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. युनिट ९९९४००० ३७८३००० 
२ वाटेगाव, ता.वाळवा, जि. सांगली 

४२ डा पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखाना लि. ९८८८००० ३७४३००० 
वांगी, ता. कडेगाव, जि. सांगली 

४२३ राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. युनिट ११४४४००० ४३३२००० 
१ साखरळे, ता.वाळवा, जि. सांगली 

४४ राजारामबापू पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. युनिट ४९१७००० १८६१००० 
४ तिप्पेहळी-जत, ता. जत, जि. सांगली 

४५ = | भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि. यु १ १०४३२००० ३९४८००० 
देगाव, ता. अर्धापूर, जि. नांदेड 

४६ भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि. यु ३ ३१०७००० ११७७००० 
वाघलवाडा, ता. उमरी, जि. नांदेड 

४७ भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना लि. यु ४ ५२८६००० २०००००० 
हडसणी, ता. हदगाव, जि. नांदेड 

४८ णगी विलास सहकारी साखर कारखाना म. यु-१ निवळी, ता. व ८२६६००० ३१२९००० 
जि. लातूर 

४९ विलास सहकारी साखर कारखाना लि. यु-२ तोंडार, ता. ५४९१००० २०७८००० 
उदगीर, जि. लातूर 

५० विकासरत्न विलासराव देशमुख मांजरा सहकारी साखर ८२७७००० ३१३३००० 
कारखाना लि. विलावर्षगर, ता. व जि. लातूर 

५१ शो संत तुकाराम सहकारी साखर कारखाना लि.कासारसाई, ८८४६००० ३३४८००० 
दारूम्ब्रे, ता. मुळशी, जि. पुणे 

५२ भिमाशंकर सहकारी साखर कारखाना लि., पुणे १२९८१००० ४९१३००० 

५३ माळेगाव सहकारी साखर कारखाना लि. माळेगाव (बु १४५५७००० ५५१०००० 


शिवनगर, ता. बारामती, जि. पुणे 


५४ सोमेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि.सोमेश्वर नगर, ११९३५००० ४५१७००० 
ता.बारामती, जि. पुणे 

५५ श्री विघ्नहर सहकारी साखर कारखाना लि.,निवृत्तीनगर, १७७९०००० ६७३३००० 
पो- शिरोली बु., ता. जुन्नर, जि. पुणे 

५६ कर्मयोगी शांकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. ९८३३००० ३७२२००० 
बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे 

५७ कर्मयोगी शंकरराव पाटील सहकारी साखर कारखाना लि. २३५६००० ८९२००० 
बिजवडी, ता.इंदापूर, जि.पुणे 

Gc रा.पवार घोडगंगा ससाका लि., रावासाहेबनगर, ता. शिरुर, ९८६२००० ३७३३००० 
जि. पुणे 

48 निरा भिमा सहकारी साखर कारखाना लि. शहाजीनगर, ३०७४००० ११६३००० 
ता. इंदापूर, जि.पुणे 

६० ग सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना लि. यशवंतनगर, २१४९५००० ८१३६००० 
ता. कराड, जि.सातारा 

६१ श्रीराम जवाहर शोतकरी सहकारी साखर कारखाना लि. ६६१२००० २५०३००० 


फलटण जि. सातारा 


पृष्ठ ८ पैकी 9 


शासन निर्णय क्रमांकः ससाका-२०१८/प्र.क्र.१३०/३-स 


६२ अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. शाहूनगर २४८५००० ९४२००० 
शेंद्रे, ता व जि सातारा 

६३ अजिक्यतारा सहकारी साखर कारखाना लि. शाहूनगर ९५३८००० ३६१०००० 
शेंद्रे, ता व जि सातारा 

६४ यशवंतराव मोहिते कृष्णा सहकारी साखर कारखाना लि. १६८८५००० ६३९१००० 
रेठरे बु, ता कराड, जि. सातारा 

६५ विठ्ठलराव शिदे सहकारी साखर कारखाना १२४५६००० ४७१५००० 
लि.गंगामाईनगर- पिंपळनेर, ता.माढा, जि. सोलापूर 

६६ पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना लि. श्रीपूर, १०५७२००० ४००२००० 
ता. माळशिरस, जि. सोलापूर 

६७ सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखाना लि. ८५३८००० ३२३२००० 

६८ स. शि. वसंतराव काळे ससाका लि., चंद्रभागानगर, ता. ४४२०००० १६७३००० 
पंढरपूर, जि. सोलापूर 

६९ स. शि. वसंतराव काळे ससाका लि., चंद्रभागानगर, ता. १०९८००० ४१६००० 
पंढरपूर, जि. सोलापूर 

७० श्री. विठठल सहकारी साखर कारखाना लि, गुरसाळे, ९१२०००० ३४५२००० 
ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 

७१ श्री मकाई सहकारी साखर कारखाना लि. भिलारवाडी, २५५६००० ९६७००० 
ता. करमाळा, जि. सोलापूर 

७२ सहकार महर्षी शांकरराव मोहिते-पाटील सहकारी साखर १०४९२००० ३९७२००० 
कारखाना लि. शंकरनगर- अकलूज, ता. माळशिरस, 
जि. सोलापूर 

93 बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी साखर कारखाना लि. ३१२९००० ११८४००० 
अरविंदनगर, केशेगाव, ता. जि. उस्मानाबाद 

एकूण ६४६०२०००० २४४५२४००० 


KKKKKKKKEKKEKRKEKEKKEREK 


{ एकूण ₹ २४४५.२४ लाख (रुपये चोवीस कोटी पंचेचाळीस लाख चोवीस हजार फक्त) } 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


